“विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन 
इमारतींचे बांधकाम” या योजनेचा निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१६२३/प्र.क्र.१३७/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:-३० जुले २०२४ 


वाचा :- विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१६२२/प्र.क्र.१३७/का-१३, 
दिनांक १५ मार्च २०२४ 


प्रस्तावना :- 


विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालये ही न्यायालयाच्या आवारात किंवा भाडेतत्वावर 


घेतळेल्या इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत. विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींच्या 


बांधकामाकरीता कोणतीही योजना विभागाकडे कार्यान्वित नाही. सबब, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने 


“विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम” ही योजना उपरोक्‍त सदर्भाधिन 


शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी 


नवीन “Surly” उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामाकरीता मंत्रिमंडळाच्या 


मान्यतेने “विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम” ही योजना संदर्भाधिन 


शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली असून, सदर योजनेचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी 


खालीलप्रमाणे नवीन “लेखाशीर्ष" उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


लेखाशीर्ष मराठी लेखाशीर्ष इंग्रजी 
मागणी क्रमांक । एच-८ H-¢ 
मुख्य लेखाशीर्ष | ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील । Yo4-Capital Outlay on Public 
भांडवली खर्च Works 
उप मुख्य ०१-कार्यालयीन इमारती 04-Office Buildings 
लेखाशीर्ष 
गौण शीर्ष ०५१-बांधकामे o4 4-Construction 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१६२३/प्र.क्र.१३७/का-१३ 


गटशीर्ष (२९) विधि व न्याय विभागांतर्गत (२९) Construction of office buildings 

कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम under Law and Judiciary 
Department 

उपगटशीर्ष (२९)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) । (२९)(०१) Major works (Scheme) 
(४०५९३२२३) ५३-मोठी बांधकामे (४०५९ ३२२३), 43-Major works 
(28)(02) आस्थापना खर्च (२९)(०२) Establishment Charges 
(कार्यक्रम) (४०५९ 3232) (Scheme) (४०५९ ३२३२), 
६३-आंतरलेखा हस्तांतरणे &3-Inter Account transfer 
(२९)(०३) हत्यारे व संयत्रे खर्च (२९)(०३) Tools and Plant Charges 
(कार्यक्रम) (४०५९ ३२४१) (Scheme) (80483289), 
६३-आंतरलेखा हस्तांतरणे &3-Inter Account transfer 


२. सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या 
मान्यतेने त्यांचा अनौपचारीक क्रमांक टीएम/जीआर-३/यु.ओ.आर.-०१/२०२४-२५/४३२, 
दिनांक २ जुले २०२४, नियोजन विभागाचा अनौपचारीक क्रमांक २८०/का.१४४३, दिनांक १८ 
ऑक्टोबर २०२३, वित्त विभागाचा अनौपचारीक क्रमांक ०४/अर्थ-१२, दिनांक २४ जुले २०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेतांक २०२४०७३०१२५६४१५०१२ 
असा आहे. हा आदेडशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VILAS VASANT GAIKWAD. 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
10=64f5ab9e01 9c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e 
I 0 harasht 


042be5b12e5aa482fc17, 


postalCode=4 
serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A12422482D4768A 
G A | KWA D ) 126C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT 
GAIKWAD 
D: 


2024.07.30 13:12:05 +05'30 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


AN 
द . अळी आ. आ व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१६२३/प्र.क्र.१३७/का-१३ 


६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७) महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 


८) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

९) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी (१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) कक्ष अधिकारी (व्यय-५,अर्थ-१२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


92) Ha अधिकारी, सर्व कार्यासने, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती /का-१३, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


